राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ 
ला मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. धोरण २०१७/प्र.क्र.०६/टेक्स-५, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक - १० एप्रिल, 2023. 


वाचा- १. शासन निर्णय क्रमांक धोरण-२०१७/प्र.क्र.०६/टेक्स-५ दि. १५ फेब्रुवारी, २०१८ 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ संदर्भ H.2 येथिळ शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आले असून सदर धोरणांतर्गत विविध योजना राज्यात सुरू करण्यात आल्या आहेत. सदर 
धोरणाची मुदत ३१ मार्च, २०२३ रोजी संपुष्टात आली आहे. राज्याचे प्रस्तावित नविन वस्रोद्योग धोरणाच्या 
निर्मितीची कार्यावाही सुरू आहे. प्रस्तावित नविन वस्रोद्योग धोरण जाहीर होईपर्यंत सध्याच्या वस्रोद्योग 
धोरणास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 
प्रस्तावनेतील वस्तुस्थिती विचारात घेता राज्याचे TAIT धोरण २०१८-२३ ला प्रस्तावित नवीन 
वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०४१०१५३८०३६००२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने MADANE VISHAL या कीच 


COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
[28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce3233edb83: 
20c38834c19f2e3793, postalCode=400032, st=Mahi 


VISHWAS cay menace 
(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, . 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
४. मा. मंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव. 


५. मा.विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.खासदार (सर्व) 

८. मा.आमदार(सवी 

९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई 

१०. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 

१२. आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग) वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

१३. संचालक (रेशीम),रेशीम संचालनालय,नागपूर. 

१४. समितीचे सदस्य सचिव व सर्व सदस्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१७/प्र.क्र.०६/टेक्स-५ 


१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. महालेखापाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई,नागपूर 
१७. वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१८.व्यवस्थापक, टफ सेल मधिल सर्व बँका (ई-मेलद्वारे) 

१९ .निवड नस्ती (टेक्स-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


